संचालक,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालय,मुंबई यांचे आस्थापनेवरील 
सहायक संचालक, गट "ब" या पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्तीसाठी महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून झालेली शिफारस / 
नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र राज्य 
उद्योग, ऊर्जा कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: औसुवआ-०४२४/प्र.क्र.५१/काम.-१ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-१९ जून,२०२४. 


पहा:-१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. आयएलआर-२१२१/प्र.क्र.१०३ /2023/ अठ्ठावीस, 
दि.७/९/२०२३. 
२) शासन निर्णय क्रऔसुवआ-०९२३/प्र.क्र.१४८/काम.१,दि.२६/०२/२०२४. 


AR आदेठा:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संचालक,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय,मुंबई 
यांचे आस्थापनेवरील सहायक संचालक, गट "ब" या पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यासाठी 
संदर्भीय क्र.१ च्या दि.०७/०९/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये ४४ उमेदवारांची शिफारस केली आहे. 


२. सदरहू ४४ उमेदवारांमधील श्रीम.इरम फैयाज पाथरवट, (गुणवत्ता क्र.४४, वर्गवारी- DT-A 
(Female) यांनी सदरहू पदावर रुजू होण्यास वैयक्तिक कारणास्तव इच्छुक नसल्याचे, त्यांनी 
शासनास दि.३०/१०/२०२३ रोजीच्या ई-मेल व्दारे कळविले आहे. 


३. याव्यतिरिक्त शासनाने संदर्भीय क्र.२ येथील दि.२६/२/२०२४ रोजी दिलेल्या नियुक्‍ती 
आदेशातील, श्री.नरेश देविदास भारूळे, सहायक संचाळक,गट-ब (गुणवत्ता क्र.१५, वर्गवारी- 
अ.जा. व श्री.औंकार चरणदास चौरे,सहायक संचाळक,गट-ब (गुणवत्ता क्र.२५, वर्गवारी- भ.ज.ब) 
यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाव्दारे प्रसिध्द केलेल्या निकालामध्ये उपसंचालळक,गट-अ या 
पदावरही निवड झाल्याने व ते उप संचाळक,गट-अ या पदावर रुजू झाल्याचे, त्यांनी 
दि.१८/४/२०२४ च्या अर्जान्वये शासनास कळविले आहे. 


४. यास्तव महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून दि.७/०९/२०२३ च्या पत्रान्वये झालेळी खालील 
सहायक संचालक, गट-ब या पदावरील उमेदवारांची शिफारस/नियुक्‍ती पुढीलप्रमाणे रद्द 
करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः औसुवआ-०४२४/प्र.क्र.५१/काम.-१ 


अ.क्र उमेदवारांचे नांव गुणवत्ता क्रमांक । मुळ प्रवर्ग | मळोआने शिफारस 
केलेला प्रवर्ग 
१. श्रीम. इरम फैयाज पाथरवट ४४ DT-A DT-A 
(Female) (Female-9) 
2: MARS देविदास भारूळे १५ अ.जा. ।अ.जा. 
(General-2) 
3. श्री.औंकार चरणदास चौरे २५ भ.ज.(बो | ATS) 
(General-9) 


दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६१९१२४२३७२९१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


git 


DEEPAK UTTAMRAO 5 
POKALE 


(दिपक पोकळे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति 
नोंदणीकृत पोचदेय डाकेने/ई-मेलव्दारे-.. 
१) श्रीम. इरम फैयाज पाथरवट,ए-४ साक्षी हाईट, 
सहयाद्री नगर, यशवंत नगर, वाई, ता.वाई,जि.सातारा-४१२८०४. 


२) श्री.नरेश देविदास भारूळे, अ-२, दिवाणी सोसायटी साई नगर, 
तोरणे हॉस्पीटल जवळ, आरटीओ कॉर्नर,मेरी, पो.नाऱिक- ४२२००४. 


३) श्री.औंकार चरणदास GR, Sel नगर, वडगांव रोड, 
धुमाने लेआऊट,चंद्रपूर,ता. व जि.चंद्रपूर-४४२४०१. 

प्रत:- 
१) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
४) उप सचिव/अवर सचिव (कामगार-१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 

) 


५) संचालक,औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय,मुंबई. 
६) सह/उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.१२/१६-ब, मंत्रालय, मुंबई 
७) निवड नस्ती (काम.१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


